प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ 
संचालनालय 
जिल्हास्तरावरील नवीन कामांना प्रशासकीय 
मान्यता देऊन निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


अंतर्गत पर्यटन 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


संदर्भ :- 


र) 


दिनांक : ०१ जून , २०२३. 


१) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस 


२०१०/०८/प्र.क्र.४६३/ पर्यटन, दिनांक ०४.११.२०१०. 
वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ 


अर्थ ३, दिनांक ०४.०४.२०२२ 


शासन निर्णय : पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक 
पर्यटन योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या पर्यटन 


संचाळनालय व जिल्हास्तरावरील कामांसाठी रुपये ६६६२.६८ लक्ष एवढ्या रकमेस 


प्रशासकीय मान्यता देऊन सदर कामांसाठी स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रुपये १९९८.८० लक्ष (अक्षरी एकोणीस कोटी अट्ठ्यान्नव लक्ष ऐंशी हजार फक्त) एवढा 
निधी सन २०२३-२४ मध्ये पर्यटन संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत 
करण्यास झासन याव्दारे मान्यता देत आहे. 


व 


ओ जिल्हास्तर :- (रुपये लक्षात) 
अ.क्र. कामे अंदाजित | वितरीत 
रक्‍कम रक्‍कम 
= १ २ ३ = a 
१) मुंबई हाहर | मुंबई शहर जिल्हयातील विविध विकास 
कामे. 
ma गावदेवी माता मंदिर परिसराचे सौंदर्यीकरण 
२९ OO 
करणे 
२ डाकयार्ड रोड रेल्वे स्टेशन येथे सौदर्यीकरण द 
करुन कमान उभारणे । 
३ जोसेफ बाप्टीस्टा गार्डन येथे शोभिवंत दिवे 
२०.०० 
बसविणे 
१५०.०० 
8 वाय एम सी ए मैदानात ग्रिळ बसविणे २५.०० 
५ झुला मैदान येथे सौर Gord खांब बसविणे २०.०० 
६ भायखळा रेल्वे स्टेशन पुर्व विभाग दक्षिण 
सोद करा २९.०० 
बाजुस सौंदर्यीकरण करुन कमान उभारणे 
9 भायखळा रेल्वे Kear पुर्व विभाग उत्तर 
मोदी करा २९.०० 
बाजुस सौंदर्यीकरण करुन कमान उभारणे 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


भायखळा रेल्वे स्टेशन पश्चिम विभाग दक्षिण 
बाजुस सौंदर्यीकरण करुन कमान उभारणे 


२९.०० 


भायखळा रेल्वे स्टेशन पश्चिम विभाग उत्तर 
बाजुस सौंदर्यीकरण करुन कमान उभारणे 


२९.०० 


4 


चिंच पाकळी रेल्वे स्टेशन पश्चिम विभाग 
उत्तर बाजुस सौंदर्यीकरण करुन कमान 
उभारणे 


२९.०० 


it 


वाय एन सी ए मोकळया मैदानाचे 
सौंदर्यीकरण करणे 


२९.०० 


१२ 


वाय एन सी ए मैदानात सौर उर्जचे खांब 
बसविणे 


२७.०० 


१३ 


Sl बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग विर 
जिजामाता उद्यान समोरील पदपथावर ई 
एस पाटणवाला मार्ग ते घडयाळ टॉवर पर्यंत 
शछोभिंवत दिवे बसविणे 


२९.०० 


१४ 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग विर 
जिजामाता उद्यान समोरील पदपथावर 
घडयाल टॉवर ते सवतामाळी भुवन इमारती 
पर्यंत शोभिवंत दिवे बसविणे 


२९.०० 


१५ 


संत गाडगे महाराज चौक सातरस्ता नायर 
रोड ते धोबिघाट रस्ता येथे सौंदर्यीकरण 
शोभिवंत दिवे बसविणे 


२०.०० 


१६ 


संत गाडगे महाराज चौक सातरस्ता नायर 
रोड ते धोबिघाट रस्ता येथे सौंदर्यीकरण 
शोभिवंत दिवे बसविणे 


२०.०० 


१७ 


संत गाडगे महाराज चौक सातरस्त धोबी 
घाट ते साने गुरुजी मार्ग येथे सौंदर्यीकरण 
करुन शोभिवंत दिवे बसविणे 


२०.०० 


१८ 


संत गाडगे महाराज चौक Beare के के 
मार्ग ते बी जे मार्ग रस्ता येथे सौंदर्यीकरण 
करुन शोभिवंत दिवे बसविणे 


२०.०० 


१९ 


संत गाडगे महाराज चौक सातरस्ता सर्कलचे 
सौंदर्यीकरण करुन शोभिवंत दिवे बसविणे 


२०.०० 


२० 


आग्रीपाडा येथील मैदान सपाटीकरण करणे 
व लाल माती टाकणे 


२२.०० 


एकूण 


५००.०० 


१५०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


२) मुंबई 
उपनगर 


श्री समर्थ हनुमान मंदिर, हनुमान टेकडी, 
सायन, मुंबईचा विकास करणे व सुशोभकरण 
करणे 


१५८.१० 


४७.४२ 


३) मुंबई 
उपनगर 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील विविध विकास 
कामे. 


शि 


गोपीनाथ मुंडे / स्टेप गाडन ळोखंडवाला 
कॉम्प्लेक्स कांदिवली पुर्व येथे स्केटिंग ग्राउंड 
तयार करणे, बैठक व्यवस्था करणे / 
शौचालय बांधणे व मैदानाचे सौंदर्यीकरण 
करणे 


१२५.०० 


धनजीवाडी खातकुवा रोड, मालाड (पूर्वी 
येथे बैठक व्यवस्था करणे / खेळणी बसविणे 
व मैदानाचे सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


लाल माती मैदान, अशाक नगर, कांदिवली 
(पूर्वीयेथे बैठक व्यवस्था करणे / खेळणी 
बसविणे व मैदानाचे सौंदर्यीकरण करणे. 


५०.०० 


अण्णा भाऊ साठे मैदान, लोखंडवाला 
कॉम्प्लेक्स, कांदिवळी (पूवीयेथे बैठक 
व्यवस्था करणे / खेळणी बसविणे व मैदानाचे 
सौंदर्यीकरण करणे . 


७५.०० 


हनुमान मंदिरा जवळ, वळारपाडा रोड, 
हनुमान नगर, कांदिवली (पूर्व येथे मोकळया 
जागेवर सौंदर्यीकरण करणे / बैठक व्यवस्था 
करणे. 


४०.०० 


१०२.०० 


एकूण 


३४०.०० 


१०२.०० 


४) मुंबई 
उपनगर 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील विविध विकास 
कामे. 


i 


बुवा साळवी मैदान, अप्पापाडा, मालाड 
aay मैदानाचे सौंदर्यीकरण, बैठक 
व्यवस्था व शौचालय बांधणे. 


१५०.०० 


रामलिला मैदान, इंदिरा नगर, मालाड पूर्व येथे 
मैदानाचे सौंदर्यीकरण, बैठक व्यवस्था करणे. 


34.00 


शांताराम तलाव, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, 
मालाड (पूर्वी येथे तलावाजवळ सौंदर्यीकरण व 
बैठक व्यवस्था करणे. 


५०.०० 


७०.५० 


एकूण 


२३५.०० 


७०.५० 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


५) मुंबई 
उपनगर 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील विविध विकास 
कामे. 


तिशी 


प्रभाग क्र. १४३ मानखुर्द महाराष्ट्र नगर 
येथील ज्योतिबा मंदिराचा सभामंडप बांधणे. 


२५.०० 


प्रभाग क्र.१४४ मानखुर्द बी.ए. आर.सी 
,जवळील मंडाळा गाव यथील महिलादेवी 
मंदिराजवळ सभामंडप व संरक्षण भिंत 
बांधणे. 


६०.०० 


प्रभाग क्र. १४५ चिता कॅम्प ,ट्राम्बे येथील 
मत्तुमारी अम्मन मंदिर सभामंडप बांधणे. 


४५.०० 


प्रभाग क्र. १४७ चेंबूर वाशीनाका, 
शिवाजीनगर येथील शिवमंदिर सभामंडप 
बांधणे. 


५०.०० 


प्रभाग क्र. १४८ आणिक गाव येथील 
शिवमंदिर सभामंडप बांधणे व परिसर 
सुशोभित करणे. 


६५.०० 


प्रभाग क्र. १४८ विष्णुनगर,म्हाडा 
एच.डी.केमीकळ येथीळ शांकर मंदिर 
सभामंडप बांधण,पेव्हर ब्लॉक बसविणे व 
HDI करण करणे. 


(9५.०० 


प्रभाग क्र. १४७ शिवाजीनगर,वाशीनाका 
येथील हनुमान मंदिर परिसरात पेव्हर ब्लॉक 
बसविणे. 


90.00 


चेंबूर,ग्रीन एकर्स क्लब Wao चरई 
तलावाचे सुशोभिकरण करणे. 


५५.०० 


११५.५० 


एकूण 


३८५.०० 


११५.५० 


६) मुंबई 
उपनगर 


मुंबई उपनगर जिल्हयातील विविध विकास 
कामे. 


शशि 


भांडुप त्रिमुती नगर तुलशीत पाडा पाईप 
लाईन गावदेवी रोड येथे ae भिंत व 
सौंदर्यीकरण करणे 


१६.०० 


घाटकोपर (प) दामोदर पार्क समोर वरिष्ठ 
नागरिकांसाठी आसन व्यवस्था व avs बांधणे 


२०.०० 


कांजुरमार्ग (पौ जय मंगलमुर्ती सोसायटी 
जवळ ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आसन व्यवस्था 
व पत्रा शेड बांधणे. 


२०.०० 


१५०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


शिवाजी नगर बेगनवाडी गोवंडी येथे खुले 
सभागृह गटारे पायवाटा व लादीकरण करणे. 


३०.०० 


4 


भांडुप (प) टेभीपाडा पाईपलाईन राम नगर येथे 
व्यायाम शाळा बांधणे गटारे पायवाटा व 
लादीकरण करणे. 


४०.०० 


मानखुर्द अण्णाभाऊ साठे नगर आंबेडकर चाळ 
जवळ आसन व्यवस्था करणे. 


90.00 


मुलुंड (प) अमर नगर गणेश मंदिर जवळ 
आसन व्यवस्था करणे. 


90.00 


किरोळ गाव येथे देवी मरिआई मंदिर परिसरात 
खुले सभागृह बांधणे. 


२५.०० 


भांडुप (पु) कांजुरगांव छत्रपती क्रिडा मंडळ येथे 
बिरंगुळा केंद्र खुले व्यायाम साहित्य व आसन 
व्यवस्था बनविणे. 


३०.०० 


a 


घाटकोपर लक्ष्मण नगर को ऑप हौ सौ जवळ 
पेवर ब्लॉक लावणे. 


२५.०० 


शि 


विक्रोळी (प) टागोर नगर ग्रुप नं.३ आरंभ 
फाउंडेशन कार्यालयाजवळ खुले सभागृह 
बांधणे. 


२५.०० 


१२ 


मुलुंड (प) नानेपाडा परिसरात गटारे व 
पायवाटा करणे. 


२५.०० 


१३ 


विक्रोळी (प) संजय गांधी नगर हरियाली 
व्हिलेज येथील समाजमंदिर बांधणे. 


३०.०० 


१४ 


भांडुप (प) टेभीपाडा गावदेवी रोड झीप्रा 
कंपाऊंड गोरखनाथ weal मंडळ येथे 
समाज मंदिर बांधणे. 


४०.०० 


१५ 


विक्रोळी (प) क्रांती मैदान सुर्यनगर क्र. २ येथील 
नवजीवन Wat मंदिर करीता समाजमंदिर 
बांधणे. 


४१.०० 


१६ 


मानखुर्द (प) श्री जय मा वैष्णवी देवी 
सार्वजनिक उत्सव मंडळ (ट्रस्ट) संचालित श्री 
सिध्दिविनायक मंदिर येथे समाजमंदिर बांधणे. 


४५.०० 


१७ 


विक्रोळी पार्कसाईट संजय गांधी नगर लुंबिनी 
बुध्द विहार होड व बांधकाम करणे. 


३०.०० 


Ae 


घाटकोपर (प) भटवाडी गजानन महाराज 
मंदिर जवळ ats व परिसर सुशोभिकरण 
करणे. 


३८.०० 


एकूण 


400,00 


440,00 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


७) मुंबई | TRA साटम उद्यान, कुर्ला (प) येथे 
उपनगर  । म्युझिकळ फाऊंटन आणि सुशोभिकरण २००.०० | ६०.०० 
करणे. 


८) मुंबई  ।अटलबिहारी वाजपेयी गार्डन, हिरानंदानी, 
उपनगर ।पवई येथे म्युझिकळ फाऊंटन आणि | 300.00 | ९०.०० 
सुशोभिकरण करणे . 


९) मुंबई  ।मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील बीच व 
उपनगर «| लोखंडवाला dod येथीळ विकास कामे 
करणे. 


शि बीच क्रीन इमारती जवळ, ऑफ जेपी रोड, 
वर्सोवा अंधेरी पश्चिम येथे सजावटीच्या | ३०.०० ९.०० 
प्रवेशद्वार उभारणे. 


२ सागर समीर बीच इमारती जवळ, जे.पी. 
रोड, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम येथे सेल्फी पॉर्डट | ३०.०० ९.०० 
उभारणे. 


३ वसावा बीच जवळ, वर्सावा, अंधेरी पश्चिम येथे 
धूप प्रतिबंधक बंधारा भिंतीजवळ भिंती चित्र 
उभारणे, सौर ऊर्जेचे लाईटिंग पोल उभारणे 
व सौंदर्यीकरण करणे. 


३०.०० ९.०० 


४ पाम बीच अपार्टमेट जवळ, वर्सोवा 
बीचलगत, अंधेरी / पश्चिम येथे पर्यटनच्या 
विकासासाठी 

टेंसाइल फॅब्रिकचे खुले होड उभारणे. 


२५.०० ७.५० 


4 बीच bt इमारती जवळ, ऑफ जेपी रोड, 
वर्सोवा अंधेरी पश्चिम येथे पोच रस्त्याची | ३०.०० ९.०० 
पुनर्बांधणी व सौंदर्यीकरण करणे. 


६ बीच क्लासिक इमारती जवळ, ऑफ जेपी रोड, 
वर्सोवा अंधेरी पश्चिम येथे सजावटीच्या | ३०.०० ९.०० 
प्रवेशद्वार उभारणे. 


9 सन अड सी बीच अपार्टमेंट जवळ, जेपी रोड, 
वर्सोवा अंधेरी पश्चिम येथे सेल्फी पॉईट | 30.00 ९.०० 
उभारणे. 


८ वर्सावा बीच जवळ, वर्सोवा अंधेरी पश्चिम येथे 
धूप प्रतिबंधक बंधारा लगत रस्त्यावर पायवाट 
तयार करणे, सजावटीच्या बसण्याची व्यवस्था 
व सौंदर्यीकरण करणे. 


३०.०० ९.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय HATH: बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


सागर तरंग इमारती जवळ, Tala बीचलगत, 
अंधेरी / पश्चिम येथे पर्यटनच्या विकासासाठी 
टॅसाईल फॅब्रिकचे खुले होड उभारणे. 


२५.०० 


७.५० 


णं 


बीच क्लासिक इमारती जवळ, आफ जेपी रोड, 
वर्सोवा अंधेरी पश्चिम येथे पोच रस्त्याची 
पुनर्बांधणी व सौंदर्यीकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


1] 


वर्सावा चौपाटी, अंधेरी पश्चिम येथे पर्यटक 
करीता खुले शेड बांधणे व सौंदर्यीकरण 
करणे. 


३०.०० 


९.०० 


१२ 


वर्सावा चौपाटी, अंधेरी पश्चिम येथे 
स्मशानभूमी लगत पर्यटन व मच्छीमारांच्या 
सोयीसुविधांच्या विकासाकरीता बसण्याची 
व्यवस्था करणे व सौंदर्यीकरण करणे. 


३०.०० 


९.०० 


१३ 


वर्सोवा चौपाटी, अंधेरी पश्चिम येथे सांडपाणी / 
ड्रेनेजचे व्यवस्थापन करणे व बीच लगतचा 
गाळ काढणे. 


३०.०० 


९.०० 


१४ 


वर्सावा चौपाटी, अंधेरी पश्चिम येथे समुद्रकिनारे 
गाबियन वॉल बांधणे व स्टोन पिचिंग करणे. 


५०.०० 


१५.०० 


१५ 


वर्सावा चौपाटी, अंधेरी पश्चिम येथे ओपन 
जिमचे विकास करणे, 


५०.०० 


१५.०० 


एकूण 


४८०.०० 


१४४.०० 


१०) ठाणे 


ठाणे जिल्हयातील विविध विकास कामे. 

मौजे म्हारळ वरप कांबा (अन्टीलीया) येथील 
उल्हास नदीजवळीळ जागेवर असलेल्या 
जागेचे सुशोभिकरण करणे, ता. कल्याण, जि. 
ठाणे 


५००.०० 


१५०.०० 


११) पुणे 


पुणे जिल्हयातील विविध विकास कामे. 


लाखेवाडी, ता. इंदापुर, जि. पुणे, मंदिर 
परिसरामध्ये गावठाण ते भवानीमाता मंदिर 
सौंदर्यीकरण पथदिवे व परिसर सुशोभिकरण 
करणे 


२५०.०० 


लाखेवाडी, ता. इंदापुर, जि. पुणे चौफुला ते 
पिठेवाडी रस्ता (चांद मुलानी वस्ती) 
कॉक्रीटीकरणाचा पोहोच रस्ता पथदिवे 
बसविणे व परिसर सौंदर्यीकरण करणे 


१५०.०० 


१२०.०० 


एकूण 


९४००.०० 


१२०.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


१२) सातारा 


सातारा जिल्हयातील विविध विकास कामे. 
श्री क्षेत्र महाबळेऱवर येथील पंचगंगा मंदिर व 
परिसराचे सुशोभिकरण करणे, ता. 
महाबळेऱ्रवर, जि. सातारा. 


४३०.०० 


428.00 


१३) सातारा 


सातारा जिल्हयातील विविध विकास कामे. 
श्री क्षेत्र चवणेश्वर, ता. कोरेगांव येथील 
चवणेश्वर & करंजखोप रस्ता सा क्र ९/०० ते 
१३/०० कि मी मजबुतीकरण करणे, 
जि.सातारा. 


900,00 


30,00 


१४) बुलडाणा 


मौजे पान्हेरा (खेडी), ता. मोताळा, जि. 
बुलडाणा येथील श्री क्षेत्र सितामाता मंदिर 
येथे विविध विकास कामे करणे 


900,00 


30,00 


१५) वर्धा 


वर्धा जिल्ह्यातील विविध विकास कामे. 


शिंक 


संत बहिणाबाई देवस्थान जळगांव, ता. आवी 
जि. वर्धा येथे सभागृह बांधकाम 


३०.०० 


सर्कसपुर, ता. आर्वी, जि. वर्धा येथील 
हनुमान मंदिर परिसर सुशोभिकरण व 
सभागृह बांधकाम 


94.00 


श्री रेणुका देवी मंदिर ग्रामंपचायत शिरपुर, 
ता. आर्वी, जि. वर्धा येथे सुशोभिकरण व 
सभागृह बांधकाम 


३०.०० 


ऊं साई भक्‍तधाम मंदिर भाईपुर, ता. आर्वी, 
जि. वर्धा येथे सभागृह बांधकाम 


२५.०० 


लक्ष्मणगीर महाराज मंदिर ठाणेगांव, ता. 
कारंजा, जि. वर्धा येथे सभागृह बांधकाम 


१५.०० 


देवी मंदिर हेटी कुंडी ता कारंजा जि. वर्धा 
येथे सभागृह बांधकाम 


१५.०० 


गजानन महाराज मंदिर काजळी, ता. कारंजा, 
जि. वर्धा पेव्हर ब्लॉक व रस्ता बांधकाम 


१५.०० 


गुरुदेव सेवा मंडळ सावळी (खु) ता. कारंजा, 
जि. वर्धा येथे सभागृह 


१५.०० 


जलादेवी मंदिर येणगाव ता कारंजा जि. वर्धा 
येथे सभागृह बांधकाम 


94.00 


i 


मल्लिकार्जुन देवस्थान सभागृह बांधकाम 
द्रुगवाडा, जि. वर्धा 


२५.०० 


२६४.०० 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


a खटेश्वर देवस्थान सभामंडप बांधकाम 
‘ 30,00 
तारासावंगा, जि. वर्धा 
१२ चक्रवर्ती राजा भोज सांस्कृतिक भवन 
३०.०० 
माणिकवाडा, जि. वर्धा 
93 लक्ष्मी नारायण देवस्थान साहुर जि. वर्धा गा 
.0०० 
सभागृह सुशोभिकरण ; 
१४ मरामाय मातामाय परिसर सुशोभिकरण ai 
.0O 
सत्तपुर जि. वर्धा 
१५ कुंवार भिवसन मंदिराकडे जाणारा रस्ता व व 
पांढर्णी 0,00 
नाली ig 
१६ दत्त मंदिर सुशोभिकरण खडकी जि. वर्धा १०.०० 
१७ नागनाथ मंदिराकडे जाणारा रस्ता a 
.0O 
मजबुतीकरण करणे किन्हाळा, जि. वर्धा 
१८ पांडुरंग महाराज देवस्थान वाघोली, जि. वर्धा | २०.०० 
१९ हनुमान मंदिर व परिसर सुशोभिकरण 
खंबीत १५.०० 
, जि. वर्धा 
२० हनुमान मंदिर देवस्थान सभामंडप लिंगापुर, र 
०.०० 
जि. वर्धा 
२१ हनुमान मंदिर देवस्थान सभामंडप जुना 
अंतोरा २०.०० 
जि. वर्धा 
२२ अवधुत महाराज देवस्थान सभागृह बांधकाम 
आनंदवाडी १५.०० 
आनंदवाडी जि. वर्धा 
२३ हनुमान मंदिर सभामंडप भिष्णुर जि. वर्धा २५.०० 
२४ हनुमान मंदिर सभागृह बांधकाम चिस्तुर जि. 
२५.०० 
वर्धा 
२५ हनुमान मंदिर सभागृह बांधकाम करणे डे 
०.०० 
खडका जि. वर्धा 
२६ हनुमान मंदिर सभागृह बांधकाम बेलोरा (खु) ; 
0.00 
जि. वर्धा 
२७ हनुमान मंदीर टेंभा ग्रा. पं. fag, जि. वर्धा ग 
०.०० 
सुशोभिकरण करणे 
२८ हनुमान मंदिर सभामंडप बांधकाम करणे 
३०.०० 
नविन काकडदरा, जि. वर्धा 
२९ बुध्द विहार नविन काकडदरा, जि. वर्धा १ 
र भिंत डर .020 
संरक्षण भिंत बांधणे न 
३० सांस्कृतिक भवन बांधकाम करणे § नविन डु 
०.०० 
रामदरा, जि. वर्धा 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


३१ अवधुत महाराज देवस्थान तळेगांव, जि वर्धा व्र 
.020 
सभागृह बांधकाम करणे 
३२ हनुमान मंदिर वार्ड क्र ४ तळेगाव, जि. वर्धा 
१५.०० 
सुशोभिकरण करणे 
33 हनुमान मंदिर वार्ड क्र. १ तळेगाव, जि. वर्धा 
; fia ai १५.०० 
संरक्षण भिंत बांधणे 
३४ बाहुली हनुमान मंदिर तळेगाव, जि. वर्धा 
: भिंत ३०.०० 
संरक्षण भिंत व सुशोभिकरण 
३५ हनुमान मंदिर पेठ अहमदपुर, जि. वर्धा 
90.00 
सुशोभिकरण करणे 
३६ सेवालाल महाराज मंदिर रानवाडी, जि. वर्धा 
मंदिर १०,०० 
मंदिर व परिसर सुशोभिकरण 
३७ निर्मलामाता देवस्थान विपऱ्यना केंद्र परिसर aus 
सुशोभिकरण करणे तळेगावं, जि. वर्धा त 
3¢ आसरामाता देवस्थान मंदिर व परिसर as 
सुशोभिकरण सिरकुटणी, जि. वर्धा त 
38 भवानी माता देवस्थान बोरगाव, जि. वर्धा 
२०.०० 
सभागृह व परिसर सुशोभिकरण 
४० वनजल पर्यटन स्थळ विकसीत करणे ; 
तळेगांव 0,00 
, जि. वर्धा 
४१ श्री संत शिरोमणी नरहरी महाराज व 
आझ्ापुरी देवी मंदिराचे परिसरात सभागृह दव 
बांधकाम श्री क्षेत्र कौंडण्यपुर, ता. निवसा, : 
जि. अमरावती 
४२ श्री कपिलेश्वर देवस्थान, आष्टी येथे सभागृह ike 
सुशोभिकरण करणे, जि. वर्धा ; 
४३ श्री गमामाय सेवा मंडळ, आष्टी येथे सभागृह — 
सुशोभिकरण करणे, जि. वर्धा न 
४४ पीर बायजीद बोस्तामी उर्फ टेकडीवाले बाबा 
प्रवेशद्वार रस्ता व सुशोभिकरण, आष्टी, जि. | २५.०० 
वर्धा 
एकूण | ८८०.०० | २६४.०० 
१६) भंडारा । नगर परिषद पवनी येथील चंडिका मंदिर 
परिसर यल कश करणी १९९.९८ ५९.९९ 
परिसर येथे बगीचा सौंदर्यीकरण करणे. 
एकूण (अ) १ ते १६ | ५७०८.०८ | १७१२.४२ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


०२. वरील नमूद कामांसाठी जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार 


कार्यान्वयीन यंत्रणा नियुक्‍त करावी. 


बन पर्यटन संचालनालय :- 


(रुपये लक्षात) 
अ.क्र कामे अंदाजित | वितरीत | कार्यान्वयीन 
रक्‍कम | रक्‍कम यंत्रणा 
१) मुंबई शहर | मुंबई शहर जिल्हयातील विविध 
विकास कामे. 
4 नरीमन पॉईंट सी साईड प्लाझा पर्यटन 
येथे लेझर शो प्रकल्प साकारणे | ३५०.०० संचालनालय 
(टप्पा-०१) 
२ नरीमन पॉईंट सी साईड प्लाझा गडी 
येथे लेझर शो प्रकल्प साकारणे | ३५०.०० 
(टप्पा-०२) 
एकूण (900,00 290,00 
२) मुंबई ।श्री समर्थ हनुमान मंदिर, पर्यटन 
उपनगर । हनुमान टेकडी, सायन, मुंबईचा संचालनालय 
विकास करणे व सुझोभकरण १५८.१० ४७.४३ 
विकास करणे व सुशोभकरण 
करणे 
3) रायगड । हिरकणीवाडी (रायगड पायथा) पर्यटन 
येथे शिवभक्त आणि संचालनालय 
पर्यटकांच्या सोयीसाठी | ९६.५० २८.९५ 
स्वच्छतागृह व इतर सोयी- 
सुविधा निर्माण करणे 
एकूण (ब) १ ते३। ९५४.६० | २८६.३८ 
एकूण (B+ (ब) | ६६६२.६८ | १९९८.८० 
०३. अटी व शर्ती :- 


१) उपरोक्त कामे दर्जेदार स्वरुपाची व्हावीत, याकरीता स्थापत्य विशारदांची 
(Theme Based Architect) नेमणूक करुन प्रत्यक्ष कामे नामांकित 
कंत्राटदारांच्या माध्यमातून करण्यात यावीत व त्या कामांचे योग्य संनियंत्रण 
आणि गुणनियंत्रण करण्यात यावे. 


२) वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च करताना वित्तीय नियमांचे आणि विविध 


नियमांतर्गत नेमून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


३) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची 
दक्षता घेण्यात यावी. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च झाल्यास त्याची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील व जादा खर्चा प्रित्यर्थ जादा 
अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाणार नाही. 

४) मंजूर तरतुदीतून करावयाचा खर्च वित्त विभागाच्या प्रचलित आदेशांनुसार 

करण्यात यावा व मंजूर कामे तात्काळ पूर्ण करावीत. 

पर्यटन विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून केलेल्या कामाच्या ठिकाणी 

सदर कामे पर्यटन विभागाने प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत उपलब्ध 

करुन दिलेल्या निधीमधून केली असल्याबाबतचे फलक लावण्यात यावेत. 

६) ज्या संदर्भात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे त्या प्रत्येक योजनेच्या 
संदर्भात वित्तीय अधिकाराच्या प्रत्यावर्तनानुसार सक्षम प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. 


ष्‌ 


ww 


ga प्रत्येक योजनेबाबत करावयाच्या बांधकामासंदर्भात अथवा खरेदीबाबत 
किंवा सेवा पुरवठा कराराबाबत वित्तीय नियमांप्रमाणे आवश्‍यक ती कार्यपध्दती 
पाळणे आवश्‍यक आहे. या संदर्भात शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- 
संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.१५/कोषा-प्र ५, दि. ६ फेब्रुवारी, २००२ च्या सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन होईल याची खबरदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेने 
घ्यावी. तसेच arma निर्ण वित्त विभाग क्र.बीजीटी- 
१०.००/प्र.क्र.५६/२०००/वित्तीय सुधारणा, दिनांक १०.९.२००१ मधील 
उपाययोजनांची अंमलबजावणी तंतोतंतपणे करण्यात यावी. 

८) तांत्रिक मान्यता विहित स्तरावर घेण्यात यावी. 

९) रस्त्यांच्या प्रस्तावित कामांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 

नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
20) योजनेत्तर स्वरुपाच्या कामासाठी (देखभाल/दुरुस्ती इ) सदरची तरतूद 
उपयोगात आणली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११) सदर कामांपैकी जी कामे तीर्थक्षेत्रांया विकासासाठी प्रस्तावित करुन 
देवस्थान/संस्थेच्या जागेवर करण्यात येणार आहेत अशा कामांसंदर्भात सदर 
देवस्थान/संस्थेकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक 
राहील. तसेच अशा कामाच्या पूर्णत्वानंतर त्या संदर्भातील देखभाल/दुरुस्ती, 
संबंधित संस्थेने करण्यासंदर्भात संचालक, पर्यटन संचालनालय व संबंधित 
जिल्हाधिका-यांनी संबंधित देवस्थान / संस्थेबरोबर करारनामा करणे 
बंधनकारक राहील. अशा प्रकारच्या देखभाल दुरुस्तीकरीता शासनाकडून 


\9 


ww 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


यापुढे कोणत्याही प्रकारचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही, याची 
नोंद घेण्यात यावी व तशी अट करारात अंतर्भूत करण्यात यावी. तसेच या 
कामामुळे निर्माण होणाऱ्या सर्व सुविधा तसेच पर्यटन स्थळ सर्व नागरीकांसाठी 
खुले राहील, अशी अट करारात समाविष्ट करण्यात यावी. 

१२) सदर निधीतून करावयाच्या कामांची भौतिक प्रगती तसेच निधीतून होणा-या 
खर्चाची मासिक विवरणपत्रे दर महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास व पर्यटन 
संचालनालयास न चुकता सादर करावीत. तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर 
पूर्णत्वाचा दाखला आणि निधीबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता 
शासनास व पर्यटन संचालनालयास सादर करण्यात यावे. 

१३) संचालक, पर्यटन संचालनालय व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी काम 
कोणत्याही अन्य योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आले नाही याची खात्री 
करुनच निधीचे वितरण करावे. मंजूर असलेले काम कोणत्याही अन्य 
योजनेतून / निधीतून पुर्ण करण्यात आळे असल्यास संबंधित कामास वितरित 
केळेला निधी शासनास परत करण्यात यावा व झालेल्या अनियमिततेबद्दल 
संबंधितांवर उचित कारवाई करण्यात यावी. 

१४)उर्वरित निधीची मागणी करताना उपयोगिता प्रमाणपत्र व कामाची गुणनियंत्रण 
यंत्रणेद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करुन कामाच्या गुणवत्तेबाबत व कामाच्या 
सद्यस्थितीबाबतचा प्रमाणित अहवाळ (छायाचित्रांसह) शासनास सादर 
करण्यात यावा. 

१५) सदर काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कामाच्या देखभालाची तसेच इतर अनुषंगिक 
कामांची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणा व संबंधित संस्था यांची राहील. 

१६) काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर पर्यटक सुविधा तात्काळ उपयोगात आणण्याच्या 
दृष्टीने काम सुरु असतानाच पूर्व नियोजन करावे. 


०४. वर नमूद करण्यात आलेला खर्च हा सन २०२२-२३ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य 
योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत 
सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखालील 
मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक 
पर्यटन विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्याकरीता मुख्य लेखा अधिकारी, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई, यांना -आहरण व संवितरण अधिकारी* व सह संचालक, पर्यटन संचालनालय, 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना -नियंत्रण अधिकारी* म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर 
निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी अधिदान व लेखा 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे देयके सादर करुन संबंधितांना वितरीत करावी. सदर 
कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 
तसेच संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना 
-आहरण व संवितरण अधिकारी व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी? 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाची 
रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालयात देयके सादर करुन संबंधितांना 
वितरीत करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन 
संचालनालयास व शासनास एक महिन्यात सादर करण्यात यावा. 


०५. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र..४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व 
अधिकाराच्या मर्यादेत सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत असून वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ च्या 
परिशिष्टामधीळ तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 


OG. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥9॥0॥१9॥॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६०११८०८४१२९२३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by MADAN GIRJU SONDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM 
AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5f2ca7 eecbf1 d69ba49909a95bb51f6144c31e6511072b 
d3c3e054541 4f2af5e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E04F8247FBE91B9ABDD8D54046F658559E3B3D7 
49A417EEB1DA2AB279A9BE388, cn=MADAN GIRJU SONDE 
Date: 2023.06.05 16:37:23 +05'30' 


(मदन सोंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 
४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी. 
६. संबंधित सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 
७. संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक २०२२/०७/प्र.क्र.१९५/ पर्यटन 


८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई.(यांना आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


